प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
औरंगाबाद या पदावरील बदलीने केलेली 
नियुक्‍ती संपुष्टात आणण्याबाबत. 
श्री. दा.अं वानखेडे, प्रकल्प संचालक 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्राविचौ १४१४/प्र.क्र.9३/११अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचौ १४१४/प्र.क्र. ७३/११अ 
दिनांक ३ फेब्रुवारी, २०१५ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचौ १४१४/प्र.क्र. ७३/११अ 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना - 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. दा. अं. वानखेडे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा वाशिम यांची प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद या पदावर 
बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा काळावधी पदभार घेतल्यापासून ३ वर्षे 
इतका होता. त्यांचा कालावधी दि. ९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी संपुष्टात आल्यानंतर संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये श्री. दा. अं. वानखेडे यांना दि. ९ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत एक वर्षाची मुदवाढ 
देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय:- 
१) श्री. दा. अं. वानखेडे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वाशिम यांची 
प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद या पदावरील बदलीने केलेली नियुक्ती संपुष्टात 
आणण्यात येत असून त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागात (ग्रामविकास विभाग, आस्था-३) यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहेत. सदरचे रिक्‍त होणारे पद भरेपर्यंत या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे (वेतनश्रेणी रु. ७६००/) सोपविण्याच्या सूचना या आदेशाव्दारे विभागीय आयुक्‍त, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना देण्यात येत आहेत. 
2) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२०१०४४३७१३०७ असा आहे. 
सदर आदेश तात्काळ अंमलात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gupte Sanju .__ 


-4c1 0e808fe85223e03be4cad0148cef9a71914878680 
a mM a a if 586fc438e7239dafca4, Sanju Kai 


(संजू क. गुप्ते 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


tt hi 
}63d93dd5ba34736e8845b6287c3dd58ee! 76cf2b893 


area निर्णय क्रमांकः प्राविचौ १४१४/प्र.क्र.9३/११अ 


२) मा. मंत्री (ग्राम विकास)यांचे खाजगी सचिव 

३) मा. मंत्री (ग्राम विकास)यांचे खाजगी सचिव 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

३) अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२ 

४) प्रधान सचिव, (ग्राम विकास)यांचे स्वीय सहायक 

५) महाळेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

६) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम 

८) कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम 

९) श्री. दा. अं. वानखेडे, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद 


१०) निवडनस्ती (११अ) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


